AMME 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

सोमवार , मे २३ , २०२२ / ज्येष्ठ २ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १७६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक- अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई - ४०००३२ , दिनांक २३ मे २०२२ 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक मकृप -१०२० / प्र.क्र .१०० / ७ ओ . - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ) याच्या कलम २३ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , या पुढे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी तांत्रिक 
पाठ्यक्रमांना प्रवेश विनियमन ) नियम , २०१८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे : 

: 

१. या नियमांना महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी तांत्रिक 
पाठ्यक्रमांना प्रवेश विनियमन ) ( पहिली सुधारणा ) नियम , २०२२ असे संबोधण्यात येईल . 

२ . 

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांना 
प्रवेश विनियमन ) नियम , २०१८ ( यानंतर याचा उल्लेख “ मुख्य नियम " असा करण्यात येईल ) मधील नियम २ च्या पोट - नियम 
१ ( थ ) व ( द ) ऐवजी पुढीलप्रमाणे पोट - नियम १ ( थ ) व ( द ) अंर्तभूत करण्यात येत आहे 

( थ ) “ प्रवेश प्रक्रिया केंद्र " याचा अर्थ , संबंधित कृषि विद्यापीठाने निश्चित केलेली शासकीय / अनुदानित महाविद्यालये , 
ज्या ठिकाणी ठराविक महाविद्यालयांची केंद्रनिहाय केंद्रीभूत प्रवेश फेरी पूर्ण करण्यात येईल . 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक ६६ ( २ ) ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


भाग चार - ब - १७६-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २३ , २०२२ / ज्येष्ठ २ , शके १ ९ ४४ 

, 

( द ) “ केंद्रनिहाय केंद्रीभूत प्रवेश फेरी ” याचा अर्थ नियोजित ऑनलाईन प्रवेश वाटप फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त 
असलेल्या जागा भरण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया केंद्रावर उपस्थित असलेल्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना पात्रता , आरक्षण , 
गुणवत्ता इत्यादी विहित कार्यपद्धतीने प्रवेश देणे . 

३. मुख्य नियमांमधील नियम १२ मध्ये , - 

( १ ) पोट - नियम १ ( क ) ऐवजी पुढीलप्रमाणे पोट - नियम अंर्तभूत करण्यात येत आहे 

: 

" ( क ) प्रवेश हे पारदर्शक रितीने व ज्यांनी संस्थात्मक कोट्यातील प्रवेश प्रक्रिया चालू असेपर्यंत सक्षम प्राधिकरणाकडे 
ऑनलाईन प्रवेश अर्ज दाखल केला आहे व त्यानंतर महाविद्यालयाकडे प्रवेशासाठी अर्ज सादर केलेला आहे , अशा सर्व पात्र 
उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार करण्यात येतील . " 

( २ ) पोटनियम ( २ ) मध्ये , - 

( क ) पोट - नियम ( क ) मध्ये “ जागेवरील प्रवेशफेरी " ऐवजी " केंद्रनिहाय केंद्रीभूत प्रवेश फेरी " असे अंर्तभूत करण्यात 
येत आहे ; 

( ख ) पोट - नियम ( ख ) मध्ये “ जागेवरील प्रवेशफेरी ” ऐवजी " केंद्रनिहाय केंद्रिभूत प्रवेश फेरी ” असे अंर्तभूत करण्यात 

येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

बा . कि . रासकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २३ , २०२२ / ज्येष्ठ २ , शके १ ९ ४४ 

AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 
FISHERIES DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 23rd May 2022 . 

NOTIFICATION 

THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( REGULATION OF ADMISSIONS 
AND FEES ) ACT , 2015 . 

No. MAKRUP - 1020 / CR - 100 / 7 - A.- In exercise of powers conferred by section 23 of the Maharashtra 
Unaided Private Professional Educational Institutions ( Regulation of Admissions and Fees ) Act , 2015 
( Mah.XXVIII of 2015 ) , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules to amend 
the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions ( Regulation of Admissions 
to the Full Time Professional Degree Technical Courses ) Rules , 2018 as follows namely : 

1. These Rules may be called the Maharashtra unaided Private Professional Educational 
Institutions ( Regulation of Admissions to the Full time Professional Degree Technical Courses ) 
( First Amendment ) Rules , 2022 . 

2. In the Rule 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions 
( Regulation of Admissions to the Full Time Professional Degree Technical Courses ) Rules , 2018 
( Hereinafter referred to as " the principal Rules ” ) , in sub - rule ( 1 ) , for the clauses ( q ) and ( r ) , the 
following clauses shall be substituted , namely : 

" ( q ) " Admission Process Centre ” means a Government or Government aided college , 
allotted by the respective Agricultural University , where the ' Centerwise Centralized 
Admission Round ' for some selected colleges will be carried out . " , 

( r ) " Centerwise Centralized Admission Round " means after the planned online 
admission rounds are done , the vacant seats are filled through merit list candidates as 
per rules . Such merit list is prepared for such candidates who are physically present in 
the respective Admission Process Centers . This admission process shall be conducted by 
considering eligibility , reservation and merit of the candidate and not considering the 
preferences given by the respective candidates . " . 

3. In rule 12 of the principal Rules , 

( i ) in sub - rule ( 1 ) , for clause ( a ) , the following clause shall be substituted , namely : 

" ( a ) Admissions shall be made in a transparent manner and strictly as per the 
Inter - Se - Merit of the candidates who have applied online to the Competent Authority 
till the cutoff date for the admission process of institutional quota and then to submit 
the application to the concern college " , 

( ii ) in sub - rule ( 2 ) , 

( a ) in clause ( a ) , for the word " CAP " the words " Centerwise Centralized Admission 
Round " shall be substituted ; 

( b ) in clause ( b ) for the words " Spot admission round " the words " Centerwise 
Centralized Admission Round " shall be substituted . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

B. K. RASKAR , 
Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


لله 


३ 


